१५ ऑगस्ट रोजी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या 
७४ व्या वर्धापनदिनानिमित्त राज्यातील सर्व 
शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१. 


परिपत्रक : 


दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपल्या भारत देझाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये 
आपण १५ ऑगस्ट हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करतो. यावर्षी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा ७४ वा 
वर्धापनदिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने क्रांतिवीरांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानाची 
जाणीव विद्यार्थ्यांना व्हावी, त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण व्हावी अज्ञा विविध उद्देश्ांनी 
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी मधील 
विद्यार्थ्यासाठी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये 
दिवसभरात वृक्षारोपण, अंतर शाळेय/अंतर महाविद्यालय यांच्या स्तरावर ऑनलाईन पद्धतीद्वारे वाद- 
विवाद स्पर्धा, प्रश्न मंजुषा/देशभक्तीपर निबंध व कविता, चित्रकला स्पर्धा, देशभक्तीपर गीत गायन, 
वक्तृत्व स्पर्धा, स्वतंत्र्य संग्रामाच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे संकलन अज्ञा विविध उपक्रमांचे ऑनलाईन/ 
ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन करावे. 


भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७४ व्या वर्धापनदिनानिमित्त खालील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 


अ.क्र इयत्ता कार्यक्रमाचे नाव विषय तपशील 
। . । इयत्तापहिलीते ।१. वक्तृत्व १. माझा प्रिय भारत =| वकृत्व आणि 
इयत्तापाचची  ।२. एकपात्री देश एकपात्री अभिनय 
अभिनय २.मी तिरंगा बोलतोय (वेशभूषासह) 
(वेडाभूषासह) ३. माझ्या स्वप्नातील | दिलेल्या तीन पैकी 
3. राष्ट्रगाण भारत कोणत्याही 
(वेडाभूषासह) ४. भारतीय ध्वज/ | विषयावर ळर 
१. चित्रकला माझ्या शाळेतील गवव रो 
ध्वजारोहण पोरग. आणतो 
करून अपलोड 
कार्यक्रम र 
, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/एस.डी.-४ 


५.स्वातंत्र्य लढ्यातील 
एका थोर सेनानीची 
वेषभूषा 

६.स्वातंत्र्य लढ्यातील 
कविता 


राष्ट्रगाण 

पारंपरिक वेशभूषेसह 
राष्ट्रगीत 
सादरीकरणाचा 
व्हिडिओ करून 
अपलोड करणे. 


चित्रकला 


दिलेल्या क्रं. ४ च्या 
विषयावर चित्र 
काढून रंगविलेल्या 


चित्राचा फोटो 
अपलोड करणे. 
२ इयत्ता सहावी ते| १.निबंध लेखन १. अहिसा व निबंधलेखन- 
आठवी (Essay Writing) स्वातंत्र्यलढा दिलेल्या चार पैकी 
२.वक्‍्तृत्व २. सन २०२५ मधील | कोणत्याही विषयावर 
३.स्वरचित भारत १००० Taw 
नजरेतून |v ४ आकाराच्या 
बगता oe ३.माझ्यानजरेतून ।ए ४ रक 
मोर कागदांवर व 
ण ती माझा भारत | कागदावर निबंध 
प ४. भारतीय स्वातंत्र्य | लिहून त्याचा फोटो 
५.देडा र्‌ 
लढा अपलोड करावा. 
गीतगायन ५.स्वातंत्र्य आणि 
ey गक 
ie ह दिलेल्या चार पैकी 
कात कोणत्याही विषयावर 
६.स्वातंत्र्य भाषण करून त्याचा 
चळवळीतील ०३ मिनिटांचा 
महात्मा गांधीचे व्हिडिओ करून 
योगदान अपलोड करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/एस.डी.-४ 


७. १५ ऑगस्ट,१९४७ 


स्वरचित कविता 
लेखन आणि 
काव्यवाचन/देशभक्‌ 
तीपर गीतगायन- ए 
४ आकाराच्या 
कागदावर 
देशभक्तीपर 
स्वरचित कविता 
लिहून त्याचा फोटो 
अपलोड 
करावा.काव्यवाचन 
आणि देशभक्तीपर 
गीत गायनसाठी 
मराठी/हिंदी 
भाषेतीलकाव्य/गीत 
म्हणून त्याचा ०३ 
मिनिटांचा व्हिडिओ 
अपलोड करावा. 


३ इयत्ता नववी ते 
बारावी 


१. निबंध लेखन 
(Essay Writing) 
२.वक्‍्तृत्व 
३.व्हिडिओनिर्मिती 
(Videography) 
४.दुर्मिळ 
छायाचित्रांचा संग्रह 
५.कथाकथन 
६.रांगोळी 


१.भारत एक 
महासत्ता. 
२.भारतीय म्हणून 
माझी जबाबदारी 
३.माझ्या स्वातंत्र्य 
लढ्याचे Real 
Heroes 
४.भारतीय 
स्वातंत्र्यळढा 
५.स्वातंत्र्य आणि 
आपली कर्तव्ये 


निबंध लेखन आणि 
वक्तृत्व विषय 
दिलेल्या कोणत्याही 
विषयावर ए ४ 
आकाराच्या 
कागदावर निबंध 
लिहून त्याचा फोटो 
अपलोड 
करावाआणि वक्तृत्व 
साठी ३ मिनिटांचा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/एस.डी.-४ 


६.चले जाव/ भारत | व्हिडिओ अपलोड 
छोडो (Do or Die)  । करावा. 
चळवळ व्हिडिओनिर्मिती 
७. ७५वा स्वातंत्र्य | दिलेल्या क्रं.३ किंवा 
दिन ४ या विषयाशी 
संबंधित 
इंटरनेटवरील 
फोटोंचा वापर करून 
०३ मिनिटांची 
व्हिडिओ क्लिप 
तयारकरून अपलोड 
करावी. 
दुर्मिळ छायाचित्रांचा 
संग्रह 
भारतीय 
स्वातंत्र्यळढ्यातील 
निवडक प्रसंगाच्या 
फोटोंचा कोलाज 
तयार करून त्याचा 
फोटो अपलोड 
करावा. 


उपरोक्त प्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करून त्याचे व्हिडीओ, फोटो व इतर साहित्य इ. 
फरॅस्वातंत्र्यदिन२०२१ व #IndependenceDayIndia2021 या HASHTAG (#) वर upload करावे. तसेच 
विविध समाज माध्यमे उदा. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर इ. वर upload करावे. प्रत्येक गटात वर्गनिहाय 
उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात 
येईल. 


सदर कार्यक्रमांचे आयोजन करत असताना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व 
राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/एस.डी.-४ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१३१३५१३५२५२१ असा आहे . हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWA 


(राजेंद्र पवार ) 
We सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई , 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई . 

. सभापती विधानपरिषद,महाराष्ट्र,मुंबई 
५. झअध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र,मुंबई 
६. मा'मंत्रीालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

.  सर्वमा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय , मुंबई , 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने, 
१३ . महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी ) 
१४. आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१५. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 
१६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. सर्वविभागीय आयुक्त , 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी , 
२०. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
२१. आयुक्‍क्त,सर्व महानगरपालिका , 
२२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२३. प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था , (सर्व ) 
२४. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर) , जिल्हा परिषद (सर्व) 
२५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


